शासकीय विमा निधी अंतर्गत शासनाच्या प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखालील मालमत्तेच्या विमा 
पत्रकाचे दायित्व रु.५००.०० कोटी इतके ठेवून 
उर्वरित रकमेचा पुनर्विमा / सह विमा करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र.विमासं-२०२२/प्र.क्र.०२/विमा प्रशासन, 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५मे, २०२२ 


वाचा : (१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विमासं-१०११/प्र.क्र.१५/विमा प्रशासन, 
दि.२९.०४.२०११ 


प्रस्तावना :- 

शासकीय विमा निधी (विमा संचालनालय) अंतर्गत विमापत्रकाखाली मोठ्या रकमेची 
जोखीम स्वीकारल्यास व मोठ्या रकमेचा विमादावा उद्भवल्यास शासकीय विमा निधीकडे विमा 
व्यवसायाच्या रुपाने जमा झालेली विमा रक्‍कम विमादाव्यामुळे एकाचवेळी खर्च होण्याची 
शक्यता विचारात घेऊन, शासन निर्णय दिनांक २९.०४.२०११ अन्वये शासकीय विमा निधीची 
प्रत्येक प्रकारच्या विमापत्रकाखाली महत्तम दायित्व मर्यादा रु.५०.०० कोटी इतकी सीमित 
करुन उर्वरित विमा जोखील सह विमा / पुनर्विमा पद्धतीने विभागणे अनिवार्य करण्यात आले 
होते. तथापि, मागील काही वर्षांमध्ये विमा व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात झालेली वाढ आणि 
सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्याची नक्त जोखीम स्वीकारण्याची मर्यादा विचारात घेऊन 
विमा संचालनालयाची विमा जोखमीची दायित्व मर्यादा वाढविण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


विमा क्षेत्रातील जोखीम विभागण्यासाठी सह विमा / पुनर्विमा पद्धती विचारात घेऊन 
विमा संचालनालयाची (शासकीय विमा निधीची) प्रत्येक प्रकारच्या विमापत्रकाखाली महत्तम 
दायित्व मर्यादा, खालील अटींच्या अधीन राहून, रुपये पन्नास कोटी वरुन रुपये पाचशे कोटी 
(रु.५००,००,००,०००/-) इतकी करण्यात येत आहे :- 


(१) विमा जोखमीचे स्वरूप, क्लिष्टता, परिणाम, विमा दाव्यांची वारंवारता तसेच विमा 
क्षेत्रातील अनुभव इत्यादी बाबी विचारात घेऊन विमापत्रातील किती दायित्व स्वीकारावे 
याबाबत प्रकरणपरत्वे अभ्यास करुनच निर्णय घेण्याची जबाबदारी विमा संचालनालयाची 
राहील. 


(२) विमा संचालनालयाच्या दायित्व मर्यादेबाबत दर तीन वर्षाने आढावा घेण्यात यावा व 
वाढीव दायित्व मर्यादेमुळे जास्त नुकसान होत असेल तर त्याबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा. 


२. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८८/२०२२/व्यय-७, 
दि.२६.०४.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विमासं-२०२२/प्र.क्र.०२/विमा प्रशासन, 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७४/४/५/.॥9॥0७59॥॥.90४.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०५०५१६५४४१४९०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VIVEK RAMBHAJI ०५५०५० 


5.4.20=56142975484e58364afe8sf5f0e3 138e3ce0d4e4058e42f00 
3dfd69500064afh, 


rialNumber=3981a50612646983d580dea2da5fb52a33d8e6e3c4f 
34cd80f08c59871 1ceb65, cn=VIVEK RAMBHAJ! DAHIPHALE 


Date: 2022.05.05 16:55:28 +05'30° 


(वि. रं. दहिफळे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
राज्यपालांचे सचिव, महालेखापाल (लेखा परीक्षा )-१ महाराष्ट्र, मुंबई, 
मुख्यमंत्र्यांचे व उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, महालेखापाल (लेखा परीक्षा )-२ महाराष्ट्र, नागपूर, 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सहायक, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१ महाराष्ट्र, मुंबई, 
सर्व विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )- २ महाराष्ट्र, नागपूर, 
सर्व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य महालेखापाल (वाणिज्यीक लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल, स्थानिक संस्था, लेखापरीक्षा व लेखे मुंबई 
वरिष्ठ महालेखापाल, स्थानिक संस्था (लेखा परीक्षा व लेखे )नागपूर 
बहुजन समाज पार्टी १, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१ प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुंबई 
योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, परिमन पॉईंट, मुंबई 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), मुंबई 
राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई-१३ प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, | संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५ 


संचालक, विमा संचालनालय, मुंबई 
नॅशनल काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, | संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
नरीमन पॉईंट, मुंबई-२१ 


सर्व मंत्रालयातील विभाग, संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्‍त सहमुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा. 
कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती विभाग. 

सर्व जिल्हाधिकारी सह संचालक, ले. व को. पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, 
औरंगाबाद, कोकणभवन, नवी मुंबई 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

मंत्रालयाच्या सर्व विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व | संचालक, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई 

कार्यालय प्रमुख 


सर्व नगरपालिका / महानगरपालिका आयुक्‍त 

जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व उप कोषागार अधिकारी 
सर्व कृषी विद्यापीठे, इतर विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 

निवड नस्ती, विमा प्रशासन, वित्त विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


